सन 2098-94 या आर्थिक वर्षातील शिल्लक प्रवासी 
कराचे पुस्तकी समायोजन- रु.४७६,९४,८७,१५७/- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८१५/प्र.क्र. ५४४/परि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०१५. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर ३१/परि-१, दि. २०.०६. २००० 
२) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०९१५/प्र.क्र.५०८ /परि १, दि.१६ जुले, २०१५. 

३) शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०७१५/प्र.क्र.३९६/परि-१, दि.२२.०९.२०१५. 

४उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/ळलेखा/ नोंदणी 
/सवलत/२१२२, दि.३१.०७.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास 
अदा करण्यात येते. यापैकी प्रवासी कराच्या १२ टक्के प्रमाणे येणारी रक्‍कम महामंडळाने शासनास अदा 
करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडदानाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.०६.२००० अन्वये धोरणात्मक निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. 

सन २०१५-१६ या अर्थसंकल्पिय वर्षाकरिता रु. १११२.८२ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पीत असून 
संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक १६.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य कामगार कराराच्या 
प्रतिपूर्तीपोटी रु. ३५२.०० कोटी व संदर्भाधिन H.3 येथील दिनांक २२.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ३१.०४.२०१४ अखेर प्रलंबित प्रवासी कराच्या पुस्तकी समायोजन करण्याकरीता रु. 
२८३,८७,१२,८४३/- इतक्या रक्कमा महामंडळास अदा करण्यात आलेल्या आहेत. सन २०१४-१५ या 
आर्थिक वर्षातील शिल्लक प्रवासी कराची रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाद्वारे मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध प्रवास सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी द्यावयाच्या 
शिल्लक रक्कमेपैकी सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील प्रवासी कराच्या १२ % प्रमाणे 
रु.४७६,९४,८७,१५७/- (अक्षरी रुपये चारशे शहात्तर कोटी चौऱर्‍्यांन्नव लक्ष सत्याऐंशी हजार एकडो सत्तावन्न 
फक्त) एवढया रक्कमेस पुस्तकी समायोजनाकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 


3: सदरचे समायोजन सन २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षामध्ये गृह विभाग, मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष 
२०४१, वाहनांवरील कर, (००) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त, (09)(09) परिवहन आयुक्‍त 
आस्थापना-योजनेतर (द.२०४१ ००१८), ३३ - अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शवून ००४२-माल व 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०८१५/प्र.क्र.५४४/परि-१, दि. २४.११.२०१५ 


उतारुंवरील कर- १०६, कर वसूली, (०१) (०२) उतारुंवरील करापासून मिळालेल्या जमा CHAT (००४२ 
००६२) या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने जमा दर्शविण्यात यावी. 


४. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्कमेचे पुस्तकी 
समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. हा निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२५/२०१५/व्यय-८, दिनांक ०५/११/२०१५ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१५११२४११४०३७१४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७४.० Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N | tl Nn J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G h | ratka i cn=Nitin J Ghiratkar 


Date: 2015.11.24 11:42:01 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२.महाळलेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ 

७.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

९.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि १. 


